राज्यातील आदिवासी व्यक्तींनी धारण केलेल्या 
जमिनींच्या वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्तींना 
“अकृषिक कारणांसाठी” हस्तांतरीत केलेल्या 
प्रकरणांच्या अभ्यासाकरीता विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसआ- २०१९/प्र.क्र.४३/ज-१ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना - 
महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सन २०१७ च्या पहिल्या अधिवेशनात श्री.सुरेश धानोरकर 


(वरोरा) विधानसभा सदस्य यांनी “TYR (aT. राजुर जि चंद्रपुर येथील सर्वेक्रमांक ६६”? 
या जागेच्या गेरव्यवहारागाबत” या विषयाचा तारांकित प्रश्न क्र.७८७३५ उपस्थित केला 
होता.सदर प्रश्नाच्या अनुषंगाने मा. अध्यक्ष विधानसभा यांनी आदेशित केल्यानुसार 
तत्कालीन मा. मंत्री (महसूल) यांनी “आपण आदेळ दिता आहे. ITY तता प्रकारची 
एखादी wer अधिकाऱ्यांची सयिती TIT AM प्रकारच्या आदिवासी जमीन विकण्यास 
सरकारने त्या त्या वेळेस परवानगी का दिली, ही नक्की खोलात जाण्याचा विषय आहे Teh 
MPH करु. “या ARTA प्रमाणे आश्वासन क्र.१३५ सभागृहास दिले आहे. 

सदर आश्वासनासमयी प्रामुख्याने पुणे, नाशिक व कोकण विभागातील आदिवासी 
जमिनीसंदर्भात चर्चा झाली असून, सदर आश्वासना समयी आश्वासित केल्याप्रमाणे चौकशी 
करण्याकरीता “एक सदस्यीय अभ्यास समिती” नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ कलम ३६अ आणि त्याखालील नियम या 
अन्वये प्राप्त अधिकारात, झासनाच्या पुर्व मान्यतेने आणि तदनंतर जिल्हाधिकारी यांच्या 
आदेशान्वये राज्यातील आदिवासी व्यक्‍तींनी धारण केलेल्या जमिनींच्या वहिवाटी बिगर 
आदिवासी व्यक्‍तींना “अकृषिक कारणांसाठी” हस्तांतरीत केलेल्या आहेत. 

अशा प्रकारे, राज्याच्या विविध जिल्ह्यात मागील १० वर्षात झालेल्या हस्तांतरणाचा 
अभ्यास करून शासनास शिफारस करण्या करीता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ 
आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त अधिकारात, याद्वारे विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी “एक सदस्यीय अभ्यास समिती” गठीत करण्यात येत आहे. 


०२. विधीमंडळात आश्वासित करण्यात आल्याप्रमाणे अभ्यास करुन शासनास शिफारस 
करण्यासंदर्भात गठित सदर अभ्यास समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः विसआ- २०१९/प्र.क्र.४३/ज-१ अ 


१. मागील १० वर्षात राज्याच्या विविध जिल्ह्यात, महाराष्ट्र जमीन महसूल 
संहिता,१९६६ कलम ३६अ आणि त्याखालील नियम या अन्वये प्राप्त 
अधिकारात, शासनाच्या पुर्व मान्यतेने आणि तदनंतर जिल्हाधिकारी यांच्या 
आदेझान्वये राज्यातील आदिवासी व्यक्‍तींनी धारण केलेल्या जमिनींच्या 
वहिवाटी बिगर आदिवासी व्यक्‍तींना “अकृषिक कारणांसाठी” हस्तांतरीत 
केलेल्या आहेत. अशा जमिनींचे हस्तांतरण ज्या अकृषिक कारणास्तव झालेले 
आहे, त्या संबंधित अकृषिक कारणांसाठीच अशा जमिनी वापरात आल्या आहेत 
किंवा कसे याची पडताळणी करुन शासनास शिफारस करणे. 

२. ज्या आदिवासी जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले आहेत त्यात कोणाची 
फसवणूक झालेली आहे किंवा कसे ? तसेच ज्या बिगर आदिवासी व्यक्‍ती अथवा 
शेतकऱ्यांनी आदिवासी व्यक्‍तीच्या जमिनी सक्षम प्राधिकारी यांची पूर्वपरवानगी 
घेऊन विकत घेतल्या आहेत, त्या बिगर आदिवासी व्यक्‍ती अथवा शेतकऱ्यांनी 
stant जमिनी विकसित केल्या आहेत, किंवा अन्य कोणी विकसित केल्या आहेत 
या बाबींची पडताळणी करुन शासनास शिफारस करणे. 


०३. सदर अभ्यास समितीने उक्त मुद्यांची पडताळणी करुन अभ्यासांती त्याबाबतच्या 
शिफारशींसह आपला अभ्यास अहवाल दोन महिन्यांच्या कालावधीत शासनास सादर 
करावा. 


०४. सदर शासन शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in_ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८२५१६४७२५२५१९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAMESH SHIVAJI coon 
CHAVAN 


(रमेश चव्हाण) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. राज्यमंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७) अपर मुख्य सचिव (महसूल), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

८) विभागीय आयुक्‍त,कोकण विभाग 

९) निवड नस्ती (कार्यासन ज-१ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


